महात्मा जोतीराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
चरित्र साधने प्रकाशन समितीने प्रकाशित केलेल्या 
पुस्तकांची देयके अदा करण्यासाठी सन २०१८- 
२०१९ मधील निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/(प्र.क्र.०५/१८)/समन्वय 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०१८. 


वाचा- १. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.३०.९.२००८ 
२. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.१८.११.२००९ 
३. शासन निर्णय क्र. समिती-२५११/(प्र.क्र.१५५/१३)/समन्वय, fF.30.9.2098 
४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/ 
२०१८/७८३३/७८३६/छपाई /१८-१९/प्रशा-३/५४०६, दि.०८ मे, २०१८. 
५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.उशिसं/२०१८/१०१०४/छपाई/१८-१९/प्रशा-३/५४९१, दि.१० मे, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षी शाहू यांचे साहित्य 
प्रकाशित करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भाधिन अ. क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये तीन 
वेगवेगळया समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन अ. क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये या महापुरुषांच्या साहित्याचा शोध घेणे, sass वाटल्यास राज्यात/ 
राज्याबाहेर दौरे करणे, साहित्याची तपासणी करणे, साहित्याची विगतवारी व 
संशोधनात्मक प्रक्रिया करणे, साहित्याचे मुद्रण व पुनर्मुद्रण करणे व आवृत्ती काढण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधिन अ.क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर समित्यांना 
दि. २३.११.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पुढील मुदतवाढीच्या प्रस्तावास मा. 
मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली आहे. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संदर्भ क्र.४ व ५ च्या पत्रान्वये महात्मा जोतीराव फुले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 
प्रकाशित करण्यात आलेले खालील खंड छपाईच्या कामासाठी एकूण रु.१२,७०,००१/- 
(रुपये बारा लाख सत्तर हजार एक फक्त) इतक्या खर्चाचे देयक अद्याप अदा केले 
नसल्याबाबत प्रमाणित करुन, सदर खर्चास मंजूरी देण्याची विनंती केळी आहे. सदर 
खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


ज्ञापन :- 

अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, महात्मा जोतीराव फुले व 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे खाळील नमूद केलेले ग्रंथ छपाईसाठी झालेला खर्च 
रु.१२,७०,००१/- (रुपये बारा लाख सत्तर हजार एक फक्त) इतक्या खर्चास झासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. :- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/(प्र.क्र.०५/१८)/समन्वय 


अ. पुस्तकाचे नांव देयक | देयक दिनांक रुपये 
क्र. क्रमांक 
णि सावित्रीबाई फुले समग्र वाडमय पुस्तक | ३४९ | २१/०३/२०१८ ।२,११,८६४/- 
छपाई व बांधणी. 
२ | HSI फुले समग्र वाडमय पुस्तक छपाई | ३४८ । २०/०३/२०१८ | ९,६०,०००/- 
व बांधणी. 
३ | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग अंड | ३२९ । २२/०२/२०१८ ।९८,१३७/- 
स्पिचेस खंडातील पुस्तिका छपाई व 
बांधणी. 
एकूण १२,७०,००१/- 
२. सदर खर्च मागणी क्र. २२०५ कला व संस्कृती, ८०० इतर खर्च, (०१) समिती व समारंभ 


(09) (03) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे WHR (2204 ३१४३) या लेखाशीर्षाखाळी सन 
२०१८-१९ च्या मंजूर रु.४०० लक्ष तरतूदीतून wl तकत्यातील स्तंभ-५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे रु.१२,७०,००१/- (रुपये बारा लाख सत्तर हजार एक फक्त) इतका निधी खर्च 
करण्यात यावा. :- 


(रुपये हजारात) 
अ. लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित वितरीत 
क्र. तरतूद करावयाचा 
निधी 
Aa २ ३ 8 द 
१ | मागणी क्रमांक: डब्ल्यू-४, ०६-दूरध्वनी, वीज व १५० दिं 
२२०५, कला व संस्कृती, ८०० इतर | पाणी 
२ | खर्च, (०१) समित्या व समारंभ, १०-कंत्राटी सेवा १०० FO 
३  । पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (09) | ११-देश्ांतर्गत प्रवास ४०० Ll 
(03) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे | खर्च 
४  । प्रकाशन (२२०५३१४३). १३-कार्यालयीन खर्च २७५० | 0| 
4 १६-प्रकाशने ३५००० १२७०.००१ 
६ २८-व्यावसायिक- सेवा १०० 11 0| 
७ ५२-यंत्रसामुग्री व १५०० शिका 
साधनसामुग्री 
एकूण ४०००० १२७०.००१ 


३. उपरोक्त खर्च करण्यास संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूरी शासनाने ठरवून 
दिलेल्या प्रचलित कार्यपध्दती व नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/(प्र.क्र.०५/१८)/समन्वय 


४. सदर ज्ञापन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 
भाग-२, दि.१७.४.२०१५ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग 
तीन मधील अनुक्रमांक ३, परिच्छेद क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून, या शासन निर्णयातील 
तरतूदींचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 


दघ. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०१८०५३०१२०७४६५६०८ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Siddharth = 


De 


st=l ; 
2.5.4,20=6f8cb55012423727bece629d954713c1 


Kharat ot 
(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रत, 


१) मा.मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

२) मा.राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.विरोधीपक्ष नेता ( विधानसभा/विधानपरिषद ) यांचे स्वीय सहायक, विधानमंडळ, 

मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (उ. व तं. शि. विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
) वित्त विभाग ( व्यय- ५, अर्थ- ८), मंत्रालय, मुंबई. 

७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 


सह संचालक, ( उच्च शिक्षण) शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

सदस्य-सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई. 
सदस्य-सचिव, महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, पुणे. 

कक्ष अधिकारी ( साशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती ( समन्वय). 


११ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


